सन 2090-2099 या आर्थिक वर्षात धर्मादाय 
प्रयोजनार्थ धर्मादाय संस्थाना धर्मादाय देणगीचे वाटप 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग (विशेष) 


शासन निर्णय क्र. आरएसी-१०१०/प्र.क्र.३१/सेकपी-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- १७ मार्च, २०११. 
संदर्भ:- १) शा.नि.गृह विभाग क्र. आरएसी-१०१०/ प्र.क्र.२९/ १०/सेकपी-१, 
मंत्रालय, मुंबई,दि.१२.११.२०१०. 
२) शा.नि.गृह विभाग क्र. आरएसी-१०१०/ प्र.क्र.२९/ १०/सेकपी-१, 
मंत्रालय, मुंबई, दि.०२.१२.२०१०. 


शासन निर्णय:- गृह विभागाअंतर्गत धर्मादाय प्रयोजनार्थ खेळविलेल्या अश्वशर्यतीतून प्राप्त 
होणारा कर राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा होतो. सदर प्राप्त उत्पन्नाच्या अनुषंगाने 
धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या देण्याकरीता चालू आर्थिक वर्ष २०१०-११ च्या 
अर्थसंकल्पामध्ये रु. १ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतूदीमधून संदर्भाधीन 
दि.१२.११.२०१० व दि.०२.१२.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये एकूण रू.५८.७० लाख 
एवढी रक्‍कम मंजूर करण्यात आलेली आहे व रू.४१.३० लाख एवढी तरतूद शिल्लक 
आहे. 

शासन याद्वारे वरील उपलब्ध तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या 


विवरणपत्रातील १०४ संस्थाना /व्यकक्‍्तिगत प्रकरणी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेली रक्‍कम 


अदा करण्यासाठी एकूण रु. ४१.३० लाख (अक्षरी रुपये एकेचाळीस लाख तीस हजार 


फक्त) एवढी रक्‍कम धर्मादाय प्रयोजनार्थ देणगी म्हणून मंजूर करण्यास मान्यता देत 


आहे. 


कै. संबंधित संस्थांनी /व्यक्‍तींनी केलेल्या अर्जाप्रमाणे, त्यांनी ज्या प्रयोजनार्थ 


निधीची मागणी केली आहे त्यासाठीच निधी मंजूर करण्यात येत असून तो त्याव 


प्रयोजनासाठी खर्च करावा. तसेच खर्चाच्या अनुषंगाने " सनदी लेखापाल" यांनी प्रमाणित 


DAS S K\2000\SEC-P-I\AUG/07-GR.]wp I 


केलेले उपयोगिता प्रमाणपत्र निधी प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत 
सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत सादर न करणाऱ्या संस्था 
नियमानुसार पुढील कारवाईस पात्र राहतील. | 

a श्री.जे.आर.मेजारी, कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग (विशेष) 
यांना ज्ञापन क्र.एचडीई-१४०७/प्र.क्र.२९९/आस्था-२, दि. २२/०५/२००७ अन्वये आहरण व 
सवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 

8. श्री.सु.ग.सोनवणे, उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, यांना 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून या मागणीसाठी घोषीत केले आहेत. 

प. यावरील खर्च गृह विभाग, मागणी क्र.बी-०६ मुख्यलेखाशीर्ष "२२५०- इतर 
सामाजिक सेवा" (००)१०१- धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या, (००) (००) (०३) धर्मादाय 
प्रयोजनासाठी देणग्या, ५० इतर खर्च (२२५० ०२२ ८) या लेखाशिर्षाखाली सन 
२०१०-२०११ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

ह; प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौ. संदर्भ क्र.५०४/१०-व्यय-८, 
दि.४/११/१० अन्वये मिळालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा 
संगणक सांकेतांक क्रमांक २०११०३१७२०२०२३००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व क्ट. 
ऱ्य 


( जे. आर. मेजारी ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (१) ( लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग, व्यय-८/ अर्थ-४ 
अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय. 
निवड नस्ती, सेकपी-१, गृह विभाग, 


DAS 5 K\2009\SEC-P- I\AUG/07-GR.Iwp 2 


सन २०१०-११ या आर्थिक वर्षात करण्यात आलेले धर्मादाय देणगीचे वाटप 
शासन निर्णय क्र.आरएसी-१०१०/ प्र.क्र.३१/ सेकपी-१, दि.०७मार्च, २०११ चे सहपत्र 


अ.क्र. | संस्थेचे नाव मंजूर निधी 
१ | श्रीमती. उर्मिला पवार १,००,००० 

दत्ताजी पार्क, कांदिवली (पूर्व), मुंबई 

2 | अबकड कल्चर ग्रुप , अमराई रोड , सांगली, जि. सांगली | ९१,००,०००_ 


३ | उपेक्षित सेवाभावी सोसायटी, मोझरी, गुरूकूंज, ता. ४०,००० 
॥ तिवसा, जि.अमरावती 
४ | महाराष्ट्र बहुजन पत्रकार संघ, खडकपाडा, राधानगर, २५,००० 
कल्याण( प.) ठाणे 
G परिवर्तन कला महासंघ, डॉ. आंबेडकर नगर घाटकोपर «=|  ९१,५०,००० 
(प.) मुंबई, | 
६ | विदर्भ साहित्य संमेलन, वर्धा | 2,00,000 


श्री. अजितनाथ व शांतिनाथ दिगंबर जेन मंदिर, ट्रस्ट १,००,००० 
कवठे एकंद, तासगांब, जि. सांगली 


८ | शिवछत्रपती शिवछत्रपती प्रतिष्ठाण, परभणी OO परभणी | ५०,००९ 
९ । शिवस्मारक समिती, दौंड, पुणे /_ २,००,००० 
१० «| पो.व्ही.पी. महाविद्यालय , कबठेमहाकाळ, जि. सांगली । ३०,००० 
- ११ | साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे सार्वजनिक वाचनालय, २५,००० 
| सुरपिंपरी, परभणी, जि.परभणी hee 
ag परीवर्तन सामाजिक संस्था, नळदुर्ग, जि. उस्मानाबाद २५,००० ी 
१३ | कै. साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे सामाजिक व क्रिडा २५,००० 
बहुउद्देशीय संस्था, मुरूम , ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद 
१९४ | कै. प्रभू बहुउद्देशोय युवक सेवाभावी संस्था, बिबराळ, ता. २५,००० 
शिरूर, जि. लातूर 
men अध्यक्ष, केअर सेवाभावी संस्था, ता.ज.परभणी | ५०,००९ सेवाभावी संस्था, ता.जि.परभणी कक ५०,००० 


येशी. 


(जे.आर.मेजारी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१६ । जनरल अरूणकुमार वैद्य, माजी सैनिक संघटना, परभणी २५,००० 

१७  । श्री. बाबासाहेब परांजपे प्रतिष्ठाण संचलीत कर्तव्य मतिमंद २५,००० 
मुलांचे निवासीविद्यालय, साकूर रोड, अंबेजोगाई, बीड 

१८ | सिध्देश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ, एरंडेश्वर संचलीत २५,००० 
नवजिवन मुकबधीर विद्यालय, एरंडेश्वर, ता. पूर्णा, 
जि.परभणी 

१९ | बसंत हेल्थ क्लब, पूसद, जि. यवतमाळ ४०,००० 

२० | कै. भास्कररावजी शिंगणे शिक्षण प्रासारक मंडळ, राहेरी | ७०,००० 
सिंदखेड राजा, बुलडाणा, जि. बुलडाणा 

२१ | नवनिर्माण युवक संघटना, बारामती, जि.पुणे %,00,000 

२२ | शरद मल्हार प्रतिष्ठाण सेवाभावी संस्था, पुणे १,००,००० 

२३ | मत्स्योदरी शिक्षण संस्था, जालना अंतर्गत मत्स्योदी ३०,००० 
विद्यालय, गुंज, जालना 

२४ | मत्स्योदरी शिक्षण संस्था, जालना अंतर्गत मत्स्योदी ३०,००० 
विद्यालय चिंचोली, जालना 

२५  । राष्ट्रमाता जिजाऊ सेवाभावी संस्था, शिरशी, ता. कंधार, २५,००० 
जि. नांदेड 

२६ | संत बाळगीर महाराज बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, २५,०००  । 
कापशी, ता. कंधार, जि. नांदेड 

२७ | गणेश बापू शिक्षण प्रसारक मंडळ, कुमठा, ता.अहमदपूर, | २५,००० 
जि. लातूर 

२८ | A. शंकरअण्णा सेवाभावी संस्था, बाचोटी, ता. कंधार, २५,००० 
जि. नांदेड 

२९ | श्री. उत्तरेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ, उत्तरेश्वर पिंपरी, ता. ४०,००० 
केज, जि. बीड 

३० | तुकाराम रूरल अँन्ड ह्युमन डेव्हलपमेंट चॅरिटेबल ट्रस्ट, ४०,००० 
राजेगाव, ता.केज, जि. बीड | 

३१ | स्वामी निर्मळनाथ सेवाभावी संस्था, वांगी, जि. बीड २५,००० 


(जे.आर.मेजारी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


३२ | अष्टविनायक सेवाभावी संस्था, गणेशनगर , संगमनेर, ३०,००० 
जि. अहमदनगर 
३३ | संत वामनभाऊ युवक क्रिडा ब सामाजिक शैक्षणिक 30,000 
संस्था, ता. पाथडी, जि. अहमदनगर 
३४ | व्हिलेज कमुन्स संस्था, जळगांव, जि. जळगांव | २५,००० 
३५ | गुरू माऊली फौंडेशन, जळगांब, जि. जळगांव २५,००० 
३६ । नवदिप क्रिडा ब शिक्षण मंडळ, ममुराबा, जि. जळगांव २५,००० 
| २७ _ श्रीमती. मनीषा पाटील, पुणे | १,५०,००० 
३८ | साने गुरूजी साबंजनिक वाचनालय चिचोंडी, ता. येवला, ४०,००० 
जि. नाशिक 
३९ । प्रभुरत्न सार्वजनिक वाचनालय, लोणारी नगर, ता. येवला, २५,००० 
जि. नाशिक 
४० | मार्डी ग्रामविकास प्रतिष्ठाण, ता.मान, जि.सातारा २५,००० 
४९१ | अश्वमेघ वाचनालय, विवेकानंदनगर, लासलगांब, ता. ३०,००० 
| निफाड,जि.नाशिक 
४२ अजिंक्य ग्रामिण विकास क्रिडा व सांस्कृतिक मंडळ,  । २५,००० 


१ | जय भवानी सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व क्रिडा २५,००० 


नगर, अहमदनगर 


मंडळ, म्हातार पिंप्री, ता.श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर 


= 


४४ | जय भोलेनाथ बहुउद्देशीय फाऊंडेशन, दगडी सबगव्हाण, २५,००० 

ता. पारोळा, जि.जळगांव 
| ४५ | छत्रपती कृषी विज्ञान मंडळ, Wears, ता.परोळा, जि. २५,००० 

जळगांव | 

४६ |. अमित गोरख यादव , किसन नगर,वाघळे इस्टेट,ठाणे २५,००० | 

४७ | आदिवासी उन्नती सेवामंडळ, राजूर, अकोले, जि. २५,००० 
अहमदनगर 

४८ | महादेव सेवाभावी संस्था, लहामेबाडी, ता. माजलगांव,  । 84,000 


2 
pe 
(जे.आर.मेजारी) 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


जि.बीड 


गडचिरोली 


४९ | हिंदुस्थानी सांस्कृतिक क्रिडा मंडळ व व्यायामशाळ, २५,००० 
माजलगांव, जि.बीड 
५० | ममता बाल सदन, कुंभारबळण, ता.पुरंदर, जि. पुणे १,००,००० 
५१ | देवीकृपा महिला सेवाभावी संस्था, गुरूवार पेठ, २५,००० 
अंबेजोगाई, जि. बीड 
५२ | परिवर्तन शिक्षण संस्था, हेरंब अपार्टमेंटअंबरनाथ (पूर्व) २५,००० 
जि. ठाणे 
G3  । श्रीसदगुरूकृपा सामाजिक व कल्याणकारी संस्था, २५,००० 
डोंबिवली, जि. ठाणे 
१ । = 
५४ । अभिनब मानबहितवादी संस्था, सातारा, जि. सातारा 4,000 
Ga | गुरूजन शिक्षण प्रसारक मंडळ, मुंबई २५,००० 
५६ | नवजीवन ग्रामविकास प्रतिष्ठाण, अहमदनगर २५,००० 
५७ | सिध्दिविनायक एज्युकेशन सोसायटी, शिवाजी कॉलनी २५,००० 
नेमिनाथ नगर , सांगली, जि. सांगली 
क + व 
५८ | स्व. दामू दोधू बहुउद्देशीय संस्था, वाघळी, ता. २५,००० 
चाळीसगांव, जि. जळगांव 
५९ | सरदार वल्लभभाई पटेल जागृति बहुउद्देशीय संस्था, २५,००० 
जळगांव, जि. जळगांव 
६० | SAT एज्युकेशन कल्चर अँन्ड वेल्फेअर संस्था, वडसा , २५,००० 
जि.गडचिरोली 
६१ | Her शाहु आंबेडकर सामाजिक संस्था, सातारा, जि. २५,००० 
सातारा 
६२ । आम्रपाली समाज सेवामंडळ, Hota, ता. उत्तर सोलापूर | २५,००० 
जि. सोलापूर 
६३ | कांचन युवक क्रिडा सेबामंडळ, सोलापूर, ता जि. सोलापूर | २५,००० 
६४ | कल्पतरू बहुउद्देशीय संस्था, कॅम्प एरियावार्ड नं. १० २५,००० 


टी 


(जे.आर.मेजारी) 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


G4 करबुडे आदर्श मित्र मंडळ, मुंबई २५,००० 
६६ | Ga गाडगेबाबा सेवाभावी संस्था, जोगाईवाडी, २५,००० 
ता.आंबाजोगाई, जि. बीड 
। ६७ । जयप्रभा ग्रामिण विकास मंडळ, पाटोदा, ता. अंबाजोगाई, २५,००० 
जि. बीड 
६८ | छत्रपती शाहु महाराज बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, २५,००० 
ढाकणी, ता. लोहा, जि. नांदेड 
६९ | प्रियदर्शनी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, कामखेडा, २५,००० 
ता.जि.बीड 
७० | जनजागृति जागृति महिला विकास शिक्षण संस्था, अकोला | २५,००० 
७१  । राष्ट्रमाता जिजाऊ मासाहेब बहुउद्देशीय व क्रिडा २५,००० 
सांस्कृतिक मंडळ, ढोकी, ता.जि. उस्मानाबाद 
02 कै. पदाश्री डॉ.आप्पासाहेब पवार प्रतिष्ठाण, FES. । २५,००० 
लातूर 
७३ | नेताजी सुभाषचंद्र बोस सेवाभावी संस्था, ता. निलंगा, जि. । २५,००० 
। परभणी 
। ७४ । स्वा.सै.कै.दादासाहेब साखवळकर शिक्षण संस्था, | २५,००० 
एकसळ, ता. कोरेगांव,जि. सातारा 
७५ | महात्मा फुले सार्वजनिक ग्रंथालय व वाचनालय संस्था । २५,००० 
७६ | श्री. सिध्दनाथ सार्वजनिक ग्रंथालयव वाचनालय, खटाव, | २५,००० 
ता. खटाव, जि. सातारा 
७७ | निनाईदेबी शिक्षण प्रसारक मंडळ,कोकरूड, ता. शिरोळा | ३,००,००० 
जि. सांगली | 
७८ | राणी लक्ष्मीबाई बहुउद्देशीय संस्था, सरंबा, ता. देऊळगांव २५,००० | 
| राजा जि. बुलडाणा 
। ७९ | जय भवानी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, शिराळा, जि. २५,००० 
जालना | 
८० | शरद विचार क्रांती दल , ॥__२५,००० 


जा le र \ 


| (जे.आर.मेजारी) 
| कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


C8 । महाराष्ट्र विद्या बिकास मंडळ, नेहरू नगर कुर्ला (पूव) २५,००० 
मुंबई 

८२ | चिंतामणी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, बसमत, जि. २५,००० 
हिंगोली 

८३ | चक्रधर स्वामी सेवाभावी संस्था, आजरसोंडा, ता.औंढा, २५,००० 
जि. हिंगोली 

८४ | शिबनेरी प्रतिष्ठाण, पांगरे, ता. करमाळा, जि. सोलापूर ५०,००० 

८५ | निसर्ग प्रतिष्ठाण, आळसुदे , ता. करमाळा, जि. सोलापूर २५,००० 

८६ | उत्कर्ष बहुउद्देशीय संस्था, वीअ, ता. करमाळा, जि. २५,००० 
सोलापूर 

८७ | सावित्रीबाई फुले बहुउद्देशीय समाजसेवी संस्था, करमाळा, | २५,००० 
जि. सोलापूर 

८८ | महात्मा फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ, फलटण, जि. सातारा | २५,००० 

८९ | महात्मा फुले सार्वजनिक वाचनालय किल्ले धारूर, | २५,००० 
ता.धारूर, जि.बीड 

९० | शाक्य सर्वांगिन विकास प्रतिष्ठाण, परभणी, जि. परभणी २५,००० 

९१ | खासदार निवेदिता माने बहुउद्देशीय संस्था, खरशिंग, ता. २५,००० 
कवठेमहाकाळ, जि. सांगली 

९२ । लोकराजा शाहू सार्वजनिक वाचनालय, नवे दानवड,  । २५,००० 
शिरोळ, कोल्हापूर 

९३ | He सार्वजनिक ग्रंथालय , बहुले, पाटण,जि. सातारा । २५,००० 

९४ | विक्रम एज्युकेशन सोसायटी, सातारा, जि. सातारा २५,००० 

Gq | श्री. ह.भ.प.इंद्रजीत महाराज चव्हाण वारकरी सांप्रदायीक । २५,००० 
बहुउद्देशीय व सांस्कृतिक क्रिडा मंडळ आळंदी, खेड, पुणे 

९६ । श्री. छत्रपती शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ, खुपटा, ता. २५,००० 
सिल्लोड, जि. औरंगाबाद 

९७ | स्वामी विवेकानंद बहुउद्देशीय ग्रामविकास सेवा संस्था, २५,००० 
नजीक बाभुळगांव, शेवगांव, जि. अहमदनगर 

2 
(जे. ae 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


९८ | लोकसेवा ग्रामविकास सेवाभावी संस्था, शेरी, ता. आष्टी, २५,००० 
जि. बीड 
९९ | साने गुरूजी सार्वजनिक वाचनालय, तळेवाडी, ता. ॥ २५,००० 
गेवराई, जि. बीड 
१०० |. श्री. बाबुराव राघोजी देशमुख शेक्षणिक, सांस्कृतिक २५,००० 
सामाजिक कला, क्रिडा सेवाभावी संस्था, बिलोररी 
कागल, जि. कोल्हापूर 
१०१ | ज्ञानदीप वाचनालय, अंकलखोप, जि. सांगली २५,००० 
१०२ _ | जिव्हाळा जन कल्याण संस्था, वांगी, जि. सांगली २५,००० 
१०३ । जय मल्हार कृषि विकास प्रतिष्ठाण, मोराची चिंचोली, ता. २५,००० 
शिरूर, जि. पुणे 
| १०४ | किशोर सुर्यवंशी इंटरनॅशनल स्कूल वाचनाल, मणोरी, २५,००० 
ता.दिंडोरी, जि.नाशिक 


एकूण रूपये ¥2%,30,00 .०० 
अक्षरी रूपये एकेचाळीस लाख तीस हजार फक्त 


न्या 


(जे.आर.मेजारी) 
कक्ष अधिकारी गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


